मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, 
नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखालील पथक 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ 
पदांना दि. ०१/०३/२०१८ ते दि. ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सेवासा-०११८ /(प्र.क्र.१०/२०१८)/यांत्रिकी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३/०४/२०१८. 


पहावे : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.सेवासा-०११८/(प्र.क्र.१०/२०१८)/यांत्रिकी, 
दि. २२/०१/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/आस्था -६ / 
४४६ /२०१८, दि. १६/०२/२०१८. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व सदर 
कार्यालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील पथक कार्यालयामधील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५९ पदांना सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार दि.०१/०३/२०१८ ते 
दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्र. "आय-५,४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) आस्थापना 
(०९) मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी) नाशिक (४७०१६८८३) "या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- २०१६ /प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दि. ०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०११८ /(प्र.क्र.१०/२०१८)/यांत्रिकी 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१४०८०९९४२७ 
असा आहे. हा reat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar 
wank 


Vijendra ae 
Prabhakar 
Palwankar = sigs na 
सोबत : विवरणपत्र 4 F २ (वि. प्र.वपालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


, St=Mi shtra, 
}ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b 
07 bff9b7cc525c4c213e75, 
'=1525bd95a04e2d242eaa74f8db 
bfb907686a9a62b37f3a74e5eba, 


प्रत, अग्रेषित. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) वित्त विभाग (व्यय-१२/विसू-१), मंत्राळय, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

) 

) 

) 


fe) 


AD 


CC ww 


कार्यकारी अभियंता, संनियंत्रण व किंमत नियंत्रण पथक, नाशिक. 
अवर सचिव (अर्थ-१/आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यांत्रिकी कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc 
ae 


द 
9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र क्र. १ 
शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०११८/ ( प्र.क्र.१०/२०१८) / यांत्रिकी 
दिनांक: ०३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


(नियत अस्थायी आस्थापना) 
कालावधी दि. ०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
अ) मुख्य अभियंता, (यांत्रिकी) जलसंपदा विभाग नाशिक 
oa सहा. मुख्य अभियंता aa 
2 उप अभियंता, ३ 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ५ 
1 ४ | सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (विद्युत) 1 १ 
५ लेखाधिकारी १ 
& कामगार अधिकारी Pa 
| 8 विशेष अधीक्षक 1 aaa 
८ अधीक्षक १ 
९ । उच्चश्रेणी लघुलेखक Pa 
| 9 o _। प्रथम लिपिक 1 १ 
शि शं १ भांडारपाल १ 
१२ ।आरेखक a 
१३ ।सहा. आरेखक aa 
| a | अनुरेखक q 
१५ | वरिष्ठ लिपिक ३ 
१६ । कनिष्ठ लिपिक ३ 
| ae | लघुटंकलेखक 2 
१८ | Teddi q 
१९ ।नाईक 1 aaa 
२० । शिपाई ४ 
२१ । चौकिदार १ 
एकूण ३५ 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र क्र. २ 


शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०११८/ ( प्र.क्र.१०/२०१८) / यांत्रिकी 
दिनांक: ०३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 
(नियत अस्थायी आस्थापना) 
कालावधी दि. ०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
ब) कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, 
नाशिक 
1 १_| कार्यकारी अभियंता, aa 
2 उप कार्यकारी अभियंता, १ 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ३ 
1 ४ | प्रथम लिपिक Pa 
५ सहा. आरेखक १ 
६ ।अनुरेखक Pa 
| 8 वरिष्ठ लिपिक ३ 
८ कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ लिपिक नि टंकलेखक २ 
| qo o | वाहनचालक Pa 
११ | १ । नाईक १ 
१२ । दप्तरी ae 
१३ । शिपाई ३ 
| १४ | चौकीदार १ 
एकूण २४ 

Vijendra 

Prabhakar 

Palwankar rn 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


